नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी 
अंतर्गत शासकीय गोदाम बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

(मुरबाड जि.ठाणे) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०१६/५॥२/८०/ प्र.क्र.१२३५/नापु-१६-ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०५ जानेवारी, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्याच्या साठवणूकीसाठी मुरबाड येथे १०८० मे.टन 


क्षमतेच्या २ गोदाम बांधकामाचा प्रस्ताव जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे यांचेकडून प्राप्त झाला होता. 


तथापि मुरबाड येथे मासिक नियतन व उपलब्ध गोदाम क्षमतेच्या अनुषंगाने १०८० मे.टन क्षमतेच्या 
एका गोदामाची आवश्‍यकता आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे यांनी सादर केलेल्या 
अंदाजपत्रकातील १०८० मे.टन क्षमतेच्या एका गोदामास प्रशासकीय मान्यता देण्यास सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाने सहमती दर्शविली आहे. त्याअनुषंगाने मुरबाड जि.ठाणे येथील १०८० मे.टन 
क्षमतेच्या एका गोदाम बांधकाम अंदाजपत्रकास व कामास नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी 


अंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या प्रकल्पातंर्गत प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 

शासन निर्णय :- 

२. मुरबाड जि.ठाणे येथील १०८० मे.टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास व 
कामास पुढील अटींच्या अधिनतेने प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


|. सदर अंदाजपत्रक उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र.१ मुरबाड यांनी 


तयार केले असून कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२ ठाणे, अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे, तसेच उपभोक्ता विभागाच्या वतीने जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी, ठाणे यांनी साक्षांकित केले आहे. 

॥. सदरचे अंदाजपत्रक मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी तयार 
केलेल्या नकाशावर आधारित आहे. 


॥. सदर अंदाजपत्रक सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०१६/५॥२/८०/ प्र.क्र.१२३५/नापु-१६-ब 


३. शासकीय गोदाम बांधकाम :- 


अ.क्र. जिल्हा | तालुका । प्रस्तावित | गोदाम | प्रस्तावित | सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
गोदामाचे | संख्या | गोदामाची | मंत्रालय यांच्याकडील 
ठिकाण क्षमता = | छाननीअंती मान्य अंदाजित 
मे.टन. | खर्च (रू) 


शि ठाणे । मुरबाड | मुरबाड a १०८० ३,६९,६५,००५/- 


अक्षरी रुपये- तीन कोटी एकोणसत्तर लाख पासष्ट हजार पाच फक्त 


8, वरीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या नवीन शासकीय गोदाम बांधकामासाठी 


निधी प्राप्त झाल्यांनतर शासकीय गोदाम बांधकामाची कामे तातडीने सुरू करण्यात येऊन विहित 
मुदतीत पूर्ण करण्यात यावीत. 


५. सदरील शासकीय गोदाम बांधकामाची कामे पूर्ण होताच त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी घ्यावी. 


६. सदर गोदाम बांधकामावरील खर्च सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात व तदनंतर वेळोवेळी 
उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या तरतुदीमधून भागविण्यात येईल. 


७. उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.एम-४, मुख्यलेखाशिर्ष “ ४४०८, ०२ अन्न साठवणूक व वखार 


साठवणूक यावरील भांडवली खर्च ०१/ अन्न १०१ प्रापण व पुरवठा , ०२ अन्न साठवणूक व वखार 


साठवणूक १०१, ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम, (०१) नवीन गोदामांचे बांधकाम (०१) (०१) नवीन गोदामांचे 
बांधकाम (मुफसल ) (योजनेंतर्गत ) (४४०८ ०२४६), ५३ मोठी बांधकामे “ या लेखाशिर्षांतर्गत खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


८. बांधकामासाठी विलंब अथवा इतर कारणाने वाढीव खर्च होणार नाही, याबाबत दक्षता 


घ्यावी.सदर गोदामाचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात यावे. सदर गोदाम 


बांधकामाच्या कामांना आवश्यकतेनुसार निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागास उपलब्ध करून 
देण्यात येईल. 

. सदर गोदामांचे बांधकामाचे काम प्रगतीपथावर असताना संबंधित अधिक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी कमीत कमी तीन वेळेस भेट देऊन कामाची गुणवत्ता उत्कष्ट 


असल्याची खातरजमा करावी व तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी लेखी स्वरूपात सादर 
करावा. 


१०. गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यांनंतर गोदामाचा ताबा घेण्यापूर्वी सदर गोदामास जिल्हाधिकारी 
यांनी स्वत: भेट देऊन झालेले काम हे उत्कृष्ट दर्जाचे असल्याबाबत खातरजमा करावी. काही त्रुटी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०१६/४/॥२/८०/ प्र.क्र.१२३५/नापु-१६-ब 


राहून गेल्या असल्यास त्याची पूर्तता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घ्यावी व त्याचा स्थळ 
निरिक्षणाचा अहवाल अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 


११. काम सुरू करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करून घेण्यात यावी. 


१२. गोदाम बांधकामाच्या अंदाजपत्रकातील मुख्य गोदाम बांधकामाव्यतिरिक्‍त इतर सोयी 
सुविधांच्या समावेशाबाबत शासन स्तरावरुन दिलेल्या विविध सुचना विचारात घेवून जिल्हाधिकारी 


यांच्या स्तरावर खातरजमा करुन वजन काटे कार्यालये, प्रसाधन गृहे, इ. सोयींचा आवश्‍यकतेनुसार 
अंतर्भाव करावा. 


१३. क्षेत्रीय स्तरावरुन प्राप्त अंदाजपत्रकाच्या छाननीअंती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 


Recapitulation Sheet मध्ये सुधारणा केल्या आहेत. सदर Recapitulation Sheet व सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या सहमतीसंबधी टिपणीच्या प्रती जिल्हाधिकारी व कार्यकारी अभियंता यांना 
निर्गमित करावयाच्या प्तीसोबत जोडली आहे. 


१४. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग-१, उप विभाग ५ मधील अनुक्रमांक-१ नुसार 


व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक-१३४ नुसार प्रशासनिक 


विभागास वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. सदर प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार व अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक-३६८/१८/ इमा-२, दिनांक १२.१२.२०१८ अन्वये 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीनुसार सदरचा आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०८१६०३०३२१०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


1 Digitally signed by Satish Shridhar Supe 
a | ५ h DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Food and 
Civil Supply, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
le 2.5.4.20=f7773ccec10687b 1 6ba0f2d3f7f9e6f87 fe68f9b 1b 
2cb5b73b75bab952ca0621, cn=Satish Shridhar Supe 
Shridhar Su DO senate ate 
(स.श्री.सुपे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. उप आयुक्त (पुरवठा), कोकण. 
२. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभाग,मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, ठाणे. 
४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 
५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम विभाग, ठाणे. 
६. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०१६/५॥२/८०/ प्र.क्र.१२३५/नापु-१६-ब 


८. महाळेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

९. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१०. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उप सचिव मार्फत) 
११. वित्त विभाग (व्यय-१०,अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय,मुंबई. 
१२. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय,मुंबई 
१३. उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर पुणे ४११००५ 
१४. निवड नस्ती/नापु-१६-ब. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


